अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्यांच्या अंतर्गत ५ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते 
दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५६/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ नोव्हेंबर, २०१९. 
वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५६/१९)/मोप्र-१, 
दि.०८/०५/२०१९. 
२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.लाक्षेविप्रा/आ-२/मु.वाढ/५१०७/सन २०१९, दि.२६/०९/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या 


अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्यांच्या अंतर्गत ५ 


उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थानेवरील १२४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) व रुपांतरित 


अस्थायी आस्थापनेवरील १६ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“ब”* दि.०१/१०/२०१९ ते 


दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१-मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनेतर) (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 


व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेतर (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. तसेच रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१- 


मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनांतर्गत) (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 


विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ८९९)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५६/१९)/ मोप्र-१ 


४. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० या काळावधीत सदर पदावर 


कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


५. सदर आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९११०५१५०१४१९०२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
डड टं मि Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
Ranjit Shivajirao ५0७0५ ०- 


. Maharashtra, OU = Water Resources 
A h | re pee ताव 1.05 15:05:24 +05'30' 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“अ ते ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक, 
४. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर, 
५. कार्यकारी अभियंता, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५६/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५६/१९) /मोप्र-१, दिनांक : ०४/११/२०१९ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्यांच्या अंतर्गत ५ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ. पदनाम कार्यकारी | मुकणे | पुणेगाव नांदूर ल्घु it | एकूण 
क्र अभियंता, | धरण उप | कालवा उप । मधमेश्वर | पाटबंधारे | लघु प्रकल्प 
नांदूर विभाग विभाग, |। प्रकल्प उप | बांधकाम | उप विभाग, 
मधमेश्वर क्र.१, ।उनंदानगर, | विभाग, उप । भरवज, ता. 
प्रकल्प =| खंबाळे, | ता. दिडोरी, | कुर्णोळी, | विभाग, | इगतपुरी, 
विभाग, ता. | जि. नाशिक ता. नाशिक । जि. नाशिक 
नाशिक । इगतपूरी इगतपूरी 
ca २ ३ | 8 | 4 & | 8 ८ ९ 
Lt | कार्यकारी अभियंता 1 १__| | oo | poo | po 10 
2 | स.अश्रे-१/उ.वि. —- | व्या शि 4 शती ६ 
अभि. /उ.वि. अधि. 
३ । सहा.अभियंता श्रे-२/ ४ ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
क.अ./शा.अ. 
४ | स्था. अभि. सहा. po ४ ४ ४ ४ ४ २० 
५ | लघुटंकलेखक a | oo | pF 0 | poo | p oo pF oo | | a 
६ | विभागीय लेखापाल ५ | po | pF 0 | poo | po 10 १ 
७ | प्रथम लिपीक pd 1 0__| | 0 | Po | | 0 | 1 oo 1 १_| 
वरिष्ठ लिपीक षु | 4a | pF od | 1 १__| pa 1 १ | 90 | ० 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ २ १४ 
| 90 | ० | टंकलेखक ३ oa 1 ao ae a pa 1१ ८ 
| ११ | १ | भांडारपाल pd | oo | pF 0 | poo | 1 0__| 10 he 
१२ | सहा. भांडारपाल aa | oo | pF 0 | poo | po pF oo | | a 
१३ | आरेखक .. | | oo | pF oo | ha poo po | Pa | 
१४ | सहा. आरेखक pd | oo | | 0 | po | 1 0__| pF oo | १ 
१५ | अनुरेखक po ie शै. ,.| pF oa a a pa 1१ 4 
१६ | संगणक 1 a po | fF 0 | poo | po pF oo | ze 
१७ | वाहनचालक a a | Le a | | 1१ ६ 
१८ | नाईक a | oo | fF 0 | poo | शि.आ 10 a 
१९ | शिपाई 4 २ २ २ २ २ १५ 
२० | चौकीदार 1 १ te a | 9 | | ae | ६ 
एकूण ३४ १८ १८ १८ १८ १८ १२४ 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५६/१९)/ मोप्र-१ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्यांच्या अंतर्गत ५ उपविभागातील रुपांतरित अस्थायी 


विवरणपत्र-“ब” 39 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५६/१९) /मोप्र-१, दिनांक : 08/99/2098 चे सहपत्र. 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
1 १_| २ ३ pk 4 
| 9 | सुनिल रामचंद्र गायकवाड वाहनचालक pod q ०१/०६/२०२३ 
२ | त्र्यंबक लालमन चौरे मुकादम | od 39/04/2020 
३ | मधुकर कृष्णाजी निकाळे चौकीदार ०४ ३०/०६/२०२३ 
४ | भाऊसाहेब बच्चू घुगे ३०/०६/२०२४ 
५. | तुकाराम लक्ष्मण काठे ३०/०६/२०२६ 
६ । रामदास नथू चोथे ३१/१०/२०२० 
साहेबराव बाळा भोये मजूर ०९ ३०/०४/२०२४ 
विठ्ठल किसन खाडे ३१/०३/२०२४ 
बारकू महादू गांगोडे ३०/०९/२०२० 
| ao | o | एकनाथ चिमना पेलमहाले ३१/०५/२०२० 
११ | १ | माधव रामा भगरे ३०/०६/२०२१ 
१२ | निवृत्ती विठ्ठल माळेकर ३१/०७/२०२२ 
१३ | भास्कर विष्णू शिंगाडे ३१/०५/२०२३ 
१४ | विजय चिंतामण पठाडे ३१/०७/२०२६ 
१५ । आनंदा तात्याबा जाधव ३०/०६/२०२० 
१६ | रमेश मधुकर ढगे स्वच्छक pod q ३०/११/२०२० 
एकूण १६ 
Ranjit नश्‍्वि[चिण ee cri 
Ahire Dale OTS te रभ ळे 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


